हाजीअली शासकीय वसाहतीमध्ये स्टेट बॅक ऑफ 
इंडियाचे ए.टी.एम. बसविण्याकरिता जागा वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२१/प्र.क्र.२९/२०२०/२२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मे, २०२१ 
प्रस्तावना: 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग,(सा.बां.) मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
हाजीअली शासकीय वसाहतीतील अधिकारी व त्यांचे कुटुंबिय तसेच परिसरातील इतर लोकांच्या 
सोयीच्या दृष्टीकोनातून हाजीअली शासकीय अधिकारी वसाहत, इमारत क्र. १४ च्या मोकळया जागेत 
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ए.टी.एम. उभारणीकरीता ¢ x Io = Co चौ. फूट जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता, त्यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय: 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग,(सा.बां.) मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे हाजीअली 
शासकीय अधिकारी वसाहत, इमारत क्र. १४ च्या मोकळया जागेत स्टेट बॅक ऑफ इंडियाचे ए.टी.एम. 
उभारणीकरीता ¢ x Io = Co चौ. फूट जागा भाडेतत्वावर आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ५ वर्षाकरीता 
खालील अटी व TATA अधिन राहून वाटप करण्यात येत आहे :- 

१) स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई यांचे ए.टी.एम. साठी वाटप करण्यात आलेल्या जागेचे भाडे 
सध्याच्या शासनाच्या प्रचलित दराने तसेच दरवर्षी दि. १ एप्रिळ रोजी १०% दरवाढ याप्रमाणे 
भाडे आकारण्यात यावे. तसेच भविष्यामध्ये भाडयाच्या दरामध्ये सुधारणा झाल्यास त्याप्रमाणे 
सुधारित भाडे आकारण्यात यावे. 

2) स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई यांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जागेचा वापर केवळ 

ए.टी.एम.करीता करण्यात यावा. 

३) शासनाच्या परवानगी शिवाय व्यवसायामध्ये बदल करता येणार नाही. 

४) वाटप केलेल्या उपरोक्त जागेव्यतिरिक्‍त इतर जागेवर अतिक्रमण करण्यात येऊ नये. 

५) वाटप केलेल्या जागेचा करारनामा कार्यकारी अभियंता, इळाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम 
भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-०१ यांच्याशी करावा. सदर करारनाम्यातील सर्व 
अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

६) उपरोक्‍त अटी व aiid उल्लंघन झाल्यास शासनाने वाटप केलेली जागा परत घेण्यात येईल. 

७) भविष्यात सदर जागेची शासनास केव्हाही आवश्‍यकता निर्माण झाल्यास ही जागा काढून घेण्याचे 
अधिकार शासनास राहतील. 

८) जागेचा ताबा घेतल्यानंतर या विभागास त्वरीत कळवावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२१/प्र.क्र.२९/२०२०/२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१४१४३९२३५७०७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Pradnya Prakash 


Digitally signed by Pradnya Prakash Sawant 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General Administration Department, 


१0065, st=Maharashtra, 
2.5.4. -abSc13648ccfdd9424ee4584da4e7 2f3f6f06dfd6b 1 eaa220fc9de68f3647 


3, 


serialNumber=5a54b6(566784edd38767 190d35e061b0d62cdbSd131b68c7c1d3d9 
awan Eat 85crePracny Prtoshsowant 


( प्रज्ञा प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रादेशिक व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडीया, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,वरळी पश्चिम मुंबई , 
चौथा मजला, जीवन सेवा अनेक्स बिल्डींग,एळ आय सी कॉम्प्लेक्स,एस.वी रोड,शांताक्रुझ (पश्चिम) 
मुंबई-४०००५४. 
१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, AHIMA रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 
१३. सहाय्यक मुख्य अभियंता,सा.बा.प्रादेशिक विभाग,मुंबई 
१४. उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, , मुंबई. 
१५. निवडनस्ती. 


on SG & 


